RNI No. MAHBIL / 2009/ 31732 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - अ 


वर्ष १, अंक ३७ ] 


[ पृष्ठे २३ 


गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ५-११, २०१५ / कार्तिक १४-२०, शके १ ९ ३७ 

[किंमत : रुपये ९.०० ]] 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृह विभाग (विशेष ) 
मादाम कामा मार्ग , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१५ 


. 


अधिसूचना 


. 


शासकीय गुपिते अधिनियम , १९ २३. 

क्रमांक आयओएस. ०११३/ प्र.क्र . २८ ९ /विशा- ४. - भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २५८ च्या खंड (१ ) अन्वये राष्ट्रपतींना प्रदान केलेल्या 
केंद्र शासनाच्या कार्यकारी शक्तिना अनुसरून भारत सरकारचे राजपत्र , भाग दोन , उप विभाग ३ ( दोन), दिनांक ११ मे १९ ६३ मध्ये प्रसिद्ध 
झालेल्या केंद्र शासनाच्या आदेश क्र . एसओ. १२८५, दिनांक ४ मे १९ ६३ आणि युनियन वॉर बुकमधील भाग ३ च्या कलम ४ अन्वये शासकीय 
गुपिते अधिनियम, १९ २३ (१९ २३ चा १९ ) च्या कलम २ च्या, खंड (८ ) च्या उप खंड ( क ) व ( ड ) याखाली, महाराष्ट्र शासनाकडे सोपविण्यात 
आलेल्या केंद्र शासनाच्या अधिकाराचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन , याद्वारे खालील अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेले क्षेत्र हे उक्त अधिनियमातील 
कलम २ च्या खंड ८ चे उप खंड ( ड) अन्वये “ ब वर्ग ” प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून घोषित करीत आहे 


अनुसूची 


स्थळ 


( १ ) 


७६५/४००/२२० 
के.व्ही. पॉवर ग्रीड 
सबस्टेशन , पॉवर 
ग्रीड कार्पोरेशन ऑफ 
इंडिया लिमीटेड . 


क्षेत्र 

( २ ) 
मौ . लिंबीचिंचोळी , 
तालुका दक्षिण सोलापूर, 
जिल्हा सोलापूर. 
येथील एकूण ९ ४.८ एकर . 


प्रतिबंधित क्षेत्राच्या चतुःसीमा 

( ३ ) 
पूर्व.- गट क्र . ९ ७ खुली शेत जमीन. 
पश्चिम .. गट क्र . ९ १ खुली शेत जमीन . 
दक्षिण. गट क्र . ५० अ व ५१ अ, सोलापूर- अक्कलकोट मार्ग, 

राज्य मार्ग क्र . १५१. 
उत्तर . गट क्र . ९ ०, १०० खुली शेत जमीन . 


- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कैलास गायकवाड , 
शासनाचे उप सचिव . 


( १ ) 


भाग चार - अ -१ 


e 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ५-११ , २०१५ / कार्तिक १४-२० , शके १९ ३७ 


HOME DEPARTMENT (SPECIAL ) 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk ,Mantralaya 

Mumbai 400 032 , dated the 29th October 2015 


NOTIFICATION 


OFFICIAL SECRETS Act , 1923. 

No. IOS. 0113 /C.R . 289/Spl-4.— In pursuance of the entrustment of the executive functions of 
the CentralGovernment to the Government of Maharashtra by the President of India , under clause 
( 1 ) of article 258 of the Constitution of India , in relation to any of the matters specified in sub 
clauses (c ) and (d ) of clause (8 ) of section 2 of the Official Secrets Act, 1923 ( 19 of 1923 ), in its 
application to the State of Maharashtra , by the Government of India s Order, No. S.O. 1285 , dated 
the 4th May 1963, published in the Gazette of India , Part II, section 3 (ii), dated the 11th May 1963, 
and in pursuance of section 4 of Chapter III of the Union War Book , the Government of Maharashtra 
hereby declares under sub -clause ( d ) of clause (8 ) of section 2 of the said Act, the place specified in 
the Schedule appended hereto to be “ the prohibited place Category B ” for the purposes of the said 
Act, namely : 


Schedule 


Place 


Location 


Description of boundaries of the prohibited place 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


765/400/220 K.V. At. Limbi Chincholi, 
Solapur Power Grid Taluka South Solapur, 
Sub - station , 

District Solapur . 
Power Grid 

Total area 
Corporation of 94.8 Acres . 
India Limited . 


East.— Open Agriculture Land Gat No. 97 . 
West. — Open Agriculture Land Gat No. 91. 
South.— Solapur -Akkalkot Road , State Highway 

No. 151, Gat Nos. 50A , 51A . 
North.— Open Agriculture Land Gat Nos . 90 , 100 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


KAILAS GAIKAWAD , 
Deputy Secretary to Government. 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ५-११, २०१५ / कार्तिक १४-२०, शके १ ९३७ 

सामान्य प्रशासन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१५. 


. 


अधिसूचना 


~ 


. 


• 


भारताचे संविधान. 

क्रमांक वशिअ. १११४ / प्र.क्र .६० / ११. – भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३० ९ खालील परंतुकानुसार प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा 
वापर करून , महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वर्तणूक ) नियम, १९ ७९ मध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे नियम 
करीत आहेत : 

१ . या नियमांना, महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वर्तणूक ) नियम, २०१५ असे म्हणावे. 

२ . महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक ) नियम, १९ ७९ ( यात यापुढे मुख्य नियम असा उल्लेख करण्यात येईल ) यांच्या नियम ३ उप-नियम 
(१ ) च्या खंड ( तीन ) नंतर पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येतील , जसे : 

" ( चार) संविधानाचे सर्वश्रेष्ठत्व आणि लोकशाहीची मूल्ये यांच्याप्रती वचनबद्ध असेल ; 

( पाच ) भारताचे सार्वभौमत्व आणि एकात्मता, राज्याची सुरक्षितता, सार्वत्रिक सुव्यवस्था, सभ्यता आणि नैतिक मूल्ये यांचे रक्षण 
करील आणि त्यांचे प्रचालन करील ; 

( सहा) उच्च नैतिक मानके आणि सचोटी बाळगावी 
( सात ) राजकीयदृष्ट्या तटस्थता ठेवावी ; 
( आठ) कर्तव्य पार पाडीत असताना गुणवत्ता, औचित्य आणि निःपक्षपातीपणा या तत्त्वांचे अनुसरण 

करील 
( नऊ ) उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता ठेवील 
( दहा ) लोकांप्रती, विशेषतः दुर्बल घटकांप्रती प्रतिसादी असेल 
( अकरा) लोकांप्रती सौजन्य आणि सद्वर्तन ठेवील 

( बारा ) केवळ , सार्वजनिक हिताचेनिर्णय घेईल आणि सार्वजनिक साधनसंपत्तीचा कार्यक्षमतेने, परिणामकारकरीतीने आणि काटकसरीने 
वापर करील किंवा वापरण्यास लावेल. 

( तेरा ) त्याच्या सार्वजनिक कर्तव्याशी संबंधित कोणतेही खाजगी हित घोषित करील आणि कोणताही विरोध असल्यास , सार्वजनिक 
हित जपले जाईल अशा रीतीने तो मिटविण्यासाठी उपाय योजील ; 

( चौदा ) त्याला स्वतःला, त्याच्या कुटुंबाला किंवा त्याच्या मित्रांना आर्थिक वा भौतिक लाभ प्राप्त करून घेण्याच्या हेतूने स्वतःला 
कोणत्याही आर्थिक किंवा इतर आबंधनामध्ये गुंतवून ठेवणार नाही 

(पंधरा ) नागरी सेवक म्हणून त्याच्या पदाचा गैरवापर करणार नाही आणि त्याला, त्याच्या कुटुंबाला किंवा त्याच्या मित्रांना आर्थिक 
वा भौतिक लाभ मिळवून देतील, असे निर्णय घेणार नाही 

( सोळा) फक्त गुणवत्तेनुसार निवड करील, निर्णय घेईल आणि शिफारस करील ; 

( सतरा ) औचित्यपूर्वक आणि निःपक्षपातीपणे कार्य करील आणि कोणाशीही विशेषतः समाजातील गरीब आणि वंचित घटकांशी 
भेदभाव करणार नाही ; 

( अठरा ) जे कोणत्याही कायद्याच्या, नियमांच्या, विनियमांच्या आणि प्रस्थापित प्रथेच्या विरूद्ध आहेकिंवा असू शकते असे कोणतेही 
कृत्य करण्यापासून दूर राहील ; 

( एकोणीस ) त्याचे कर्तव्य पार पाडताना शिस्त राखील आणि त्याला यथोचितरित्या कळविण्यात आलेल्या कायदेशीर आदेशांचे 
पालन करण्यास जबाबदार असेल 

( वीस ) त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे आपली पदीय कर्तव्य बजावत 
असताना ,विशेष करून जी माहिती उघडकीस येण्याने भारताचे सार्वभौमत्व आणि एकात्मता, राज्याची सुरक्षितता, राज्याचे धोरणात्मक , 
वैज्ञानिक वा आर्थिक हितसंबंध, परराष्ट्रांशी असलेले मैत्रीपूर्ण संबंध यांवर बाधक परिणाम होऊ शकेल किंवा जी माहिती अपराधास 
चिथावणी देणारी असेल किंवा कोणत्याही व्यक्तीस बेकायदेशीर लाभ मिळवून देणारी असेल अशा माहितीच्या बाबतीत गोपनीयता 
बाळगण्यास जबाबदार असेल ; 

( एकवीस ) व्यावसायिकतेच्या उत्तम दर्जाने आणि त्याच्या सर्वोत्तम क्षमतांनुसार समर्पित होऊन त्याची कर्तव्ये बजावील आणि पार 
पाडील ”. 


- 


. 


. 


5 


भाग चार - अ -१ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ५-११, २०१५ / कार्तिक १४-२०, शके १९ ३७ 
मुख्य नियमांच्या नियम १२ मध्ये उप -नियम ( २ ) च्या खंड ( एक ), ( दोन ) आणि ( तीन ) ऐवजी पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येतील , 


३ . 


जसे 


४ . 


- 


"( एक ) गट “ अ ” चे कोणतेही पद धारण करणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत पंचवीस हजार ; 
( दोन ) गट “ ब ” चे कोणतेही पद धारण करणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत रुपये पंधरा हजार ; 
( तीन ) गट “ क ” चे कोणतेही पद धारण करणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत रुपये सात हजार पाचशे. ” 
मुख्य नियमांमधील नियम २२ अ ऐवजी पुढील मजकूर दाखल करण्यात येईल, जसे : 
२२ अ . कामकरी महिलांच्या लैंगिक छळवादास प्रतिबंध : 

(१ ) कोणताही शासकीय कर्मचारी कोणत्याही महिलेच्या कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळवादाचे कोणतेही कृत्य करणार नाही. 

( २) कामाच्या ठिकाणी प्रभारी असलेला प्रत्येक शासकीय कर्मचारी त्या कामाच्या ठिकाणी कोणत्याही महिलेच्या लैंगिक 
छळवादास प्रतिबंध करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करील. 
स्पष्टीकरण.- ( एक ) या नियमांच्या प्रयोजनार्थ, 
( अ ) लैंगिक छळवाद ” यामध्ये खालीलपैकी एका किंवा अनेक कृत्यांचा वा वर्तणुकीचा समावेश ( प्रत्यक्ष वा अन्यथा) जसे : 

( एक ) शारीरिक संपर्क आणि कामोद्दीपक प्रणयचेष्टा ; किंवा 
( दोन ) लैंगिक सौख्याची मागणी अथवा विनंती ; किंवा 
( तीन ) लैंगिक वासना प्रेरित करणारे शेरे ; किंवा 

( चार ) कोणत्याही स्वरूपातील संभोग वर्णन / संभोग दर्शन / अश्लील साहित्याचे प्रदर्शन (Showing Pornography ) ; 
किंवा 

( पाच ) कोणतेही अन्य अशोभनीय शारीरिक , तोंडी अथवा सांकेतिक आचरण . 
( ब ) याशिवाय खालील परिस्थिती ही लैंगिक छळवादाच्या कृती किंवा वर्तणुकीशी संबंधित उत्पन्न झाली असेल तर ती लैंगिक 
छळवाद मानली जाईल : 

( एक ) तिच्या कामामध्ये विशेष वागणूक देण्याचे गर्भित किंवा स्पष्ट आश्वासन देणे ;किंवा 
( दोन ) तिच्या कामामध्ये हानीकारक वागणूक देण्याचे गर्भित किंवा स्पष्ट धमकी देणे ; किंवा 
( तीन ) तिच्या सध्याच्या किंवा भविष्यकालीन कामाचा दर्जा / स्थानाबाबत गर्भित किंवा स्पष्ट धमकी देणे ; किंवा 

( चार ) तिच्या कामामध्ये हस्तक्षेप करणेकिंवा तिच्याकरिता दहशतीचे, क्षोभक व प्रतिकूल असे कामाचे वातावरण निर्माण 
करणे ; किंवा 

( पाच) तिच्या स्वास्थ्यावर किंवा सुरक्षिततेवर परिणाम करणारी अपमानास्पद वागणूक देणे. 
( क ) “ कामाचे ठिकाण ” यामध्ये : 

( एक ) कोणताही विभाग , संधटना, उपक्रम , उद्यम , आस्थापना, संस्था, कार्यालय, शाखाकिंवा कक्ष ( Unit) जे शासनाद्वारे 
स्थापित, त्यांच्या अधिपत्याखालील, नियंत्रित किंवा शासनाद्वारे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या पूर्णतःकिंवा अशतः अनुदानित ; 

( दोन ) रुग्णालये किंवा शुश्रुषालये ; 

( तीन) कोणतीही क्रीडासंस्था, प्रेक्षागार , क्रीडा संकुल तसेच स्पर्धाकिंवा खेळाचेठिकाण / स्थळ, जरी ते निवासीय असले 
आणि प्रशिक्षणासाठी , खेळांसाठी किंवा इतर कार्यक्रमांसाठी वापरले जात नसले तरीही 

( चार ) कामाच्या अनुषंगाने महिला कर्मचाऱ्याने भेट दिलेले कोणतेही ठिकाण ज्यात असा प्रवास करताना नियोक्त्याने 
उपलब्ध करून दिलेल्या वाहनाचाही समावेश असेल 

( पाच ) राहण्याचेठिकाण किंवा घर ” याचा समावेश होतो . 


• 


: 


• 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


व्यं . मा . भट , 
शासनाचे उप सचिव , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ५-११ , २०१५ / कार्तिक १४-२० , शके १९ ३७ 


GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 
Madam CamaMarg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya 

Mumbai 400 032 , dated the 23rd October 2015 


NOTIFICATION 


( G 


CONSTITUTION OF INDIA . 

No. VASHIA . 1114 /C.R . 60 / 11.- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 
309 of the Constitution of India, the Governor ofMaharashtra is hereby pleased to make the following 
rules further to amend the Maharashtra Civil Services (Conduct) (Amendment ) Rules , 1979 , 
namely : 

1. These rules may be called the Maharashtra Civil Services (Conduct ) (Amendment) Rules, 
2015 . 

2. In rule 3 of the Maharashtra Civil Services (Conduct ) Rules , 1979 (hereinafter referred to 
as “ the Principal Rules” ) in sub -rule ( 1) , after clause ( iii) the following clauses shall be inserted, 
namely : 

( iv ) commit himself to and uphold the supremacy of the Constitution and democratic 
values ; 

( u) defend and uphold the sovereignty and integrity of India , the security of State , public 
order, decency and morality ; 

( vi) maintain high ethical standards and honesty ; 
(vii) maintain political neutrality ; 
( viii) promote the principles ofmerit , fairness and impartiality in the discharge of duties ; 
(ix ) maintain accountability and transparency ; 
(x ) maintain responsiveness to the public , particularly to the weaker section ; 
( xi ) maintain courtesy and good behaviour with the public ; 

(xii) take decisions solely in public interest and use or cause to be used public resources 
efficiently, effectively and economically ; 

(xiii) declare any private interests relating to his public duties and take steps to resolve 
any conflicts in a way that protects the public interest ; 

(xiv ) not place himself under any financial obligations to any individual or organisation 
which may influence him in the performance of his official duties ; 

(xv ) notmisuse his position as civil servant and not take decisions in order to derive financial 
or material benefits for himself, his family or his friends ; 

(xvi) make choices, take decisions and make recommendations on merit alone ; 

(xvii ) act. with fairness and impartiality and not discriminate against anyone , particularly 
the poor and under- privileged sections of society ; 

(xviii ) refrain from doing anything which is ormay be contrary to any law , rules, regulations 
and established practices ; 

(xix ) maintain discipline in the discharge of his duties and be liable to implement the 
lawful orders duly communicated to him ; 

( xx ) maintain confidentiality in the performance of his officialduties as required by any 
laws for the time being in force, particularly with regard to information , disclosure of which 
may prejudicially affect the sovereignty and integrity of India , the security of State, strategic , 
scientific or economic interests of the State, friendly relations with foreign countries or lead to 
incitement of an offence or illegal or unlawful gains to any person ; 

(xxi) perform and discharge his duties with the highest degree of professionalism and 
dedication to the best of his abilities ." 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ५-११, २०१५ / कार्तिक १४-२० , शके १९ ३७ 


3. In rule 12 of the Principal Rules , in sub - rule ( 2 ), for clauses (i), ( ii ) and ( iii) the following 
clauses shall be substituted , namely : 

" (i) rupees twenty five thousand, in the case of a Government servant holding any Group ‘A ’ 
post ; 

(ii ) rupees fifteen thousand , in the case of a Government servant holding any Group B post ; 

( iii ) rupees seven thousand and five hundred , in the case of a Government servantholding any 
Group C post ” . 

4. In the Principal Rules, for rule 22A , the following rule shall be substituted , namely : 
“ 22A . Prohibition of sexual harassment of working women , 

( 1 ) No Government servant shall indulge in any act of sexual harassment of any woman 
at any work place . 

(2 ) Every Government servant who is incharge of a work place shall take appropriate 
steps to prevent sexual harassment to any woman at the work place . 
Explanation.— (i) For the purposes of this rule , 

(a ) “ sexual harassment” includes any one or more of the following acts or behaviour 
(whether directly or by implication ) namely : 

(i) physical contact and advances ; or 
(ii) a demand or request for sexual favours ; or 
( iii) making sexually coloured remarks ; or 
(iv ) showing pornography ; or 

(u ) any other unwelcome physical, verbal, non -verbal conduct of a sexual nature. 
(6 ) the following circumstances , among other circumstances, if it occurs or is present in 
relation to or connected with any act or behaviour of sexual harassmentmay amount to sexual 
harassment : 

(i) implied or explicit promise of preferential treatment in her employment ; or 
( ii) implied or explicit threat of detrimental treatment in her employment ; or 
( iii ) implied or explicit threat about her present or future employment status ; or 

(iv ) interference with her work or creating an intimidating or offensive or hostile 
work environment for her ; or 

(v ) humiliating treatment likely to affect her health or safety . 
(c ) “ workplace ” includes , 

( i) any department, organisation , undertaking , establishment, enterprise, institution , 
office , branch or unit which is established , owned , controlled or wholly or substantially 
financed by funds provided directly or indirectly by the Government; 

( ii) hospitals or nursing homes ; 

(iii ) any sports institute, stadium , sports complex or competition or games venue, 
whether residential or not used for training, sports or other activities relating thereto ; 

( iv ) any place visited by the employee arising out of or during the course of employment 
including transportation provided by the employer for undertaking such journey ; 

(u ) a dwelling place or a house . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


V. M. BHAT , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ५-११, २०१५ / कार्तिक १४-२० , शके १९ ३७ 


७ 


. 


गृह विभाग 


. 


. 


दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग , 

हुतात्मा राजगुरू 

चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१५ 

अधिसूचना 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ . 

क्रमांक टीटीसी. ०११५ / प्र.क्र . २४५ / पोल- ३. - फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ ( १ ९ ७४ चा महा. २) ही महाराष्ट्र राज्यास लागू 
करताना, तिच्या कलम २ ( एस ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून या संबंधात पूर्वी काढलेल्या सर्व अधिसूचनांचे त्यांचा 
धुळे जिल्ह्यातील पोलीस अधीक्षक , धुळे यांचे कार्यक्षेत्राखालील चाळीसगांव रोड पोलीस ठाणे आणी आझादनगर पोलीस ठाणे या पोलीस 
ठाण्यांशी जेथवर संबंध आहे, तेथवर त्यांचे अधिक्रमण करून महाराष्ट्र शासन या अधिसूचनेतील अनुसूचिमध्ये नमूद केलेले स्थानिक क्षेत्र पोलीस 
अधीक्षक , धुळे यांचे कार्यक्षेत्राखालील चाळीसगांव पोलीस ठाणे आणी आझादनगर पोलीस ठाणे असल्याचे घोषित करीत आहे आणि अशा घोषित 
केलेल्या प्रत्येक पोलीस ठाण्यांमध्ये त्याखाली निर्देश केलेल्या स्थानिक क्षेत्रांचा समावेश असेल असे निर्देशित करीत आहे 


अनुसूची 


( १ ) चाळीसगांव रोड पोलीस ठाणे 


अ.क्र . 


क्षेत्राचे नाव 


अ.क्र . 


क्षेत्राचे नाव 


( १ ) 


( २ ) 


( १ ) 


( २ ) 


७ 


८ 


१ अलंकार सोसायटी 
२ संत जनागडे महाराज नगर 
३ नवनाथ नगर 
४ माणीक नगर 
५ संत नरहरी कॉलनी 
६ महादेव मंदिर 

गजानन मंदिर 

गजानन सोसायटी 
९ गफुर नगर 
१० काझी प्लॉट 
११ कबीर गंज 
१२ अंबीका नगर 
१३ नजाम नगर 
१४ जय शंकर कॉलनी 
१५ अजामेरा नगर 
१६ सुर्य मंदिर 
१७ आईसा नगर 
१८ गरीब नवाज नगर 
१ ९ अविष्कर कॉलनी 
२० पुर्व हुडको 
२१ सुगंधा नगर 
२२ सप्तश्रृंगी नगर 
२३ महावीर सोसायटी 
२४ ८० फुटीरोड (विभागून ) 
२५ वडजाई नगर (विभागून ) 
२६ तिरंगा चौक 
२७ चंद्रमणी चौक 


२८ मुन्सीपल कॉलनी 
२ ९ मज्जीद जमा 
३० फरोदास नगर 
३१ नुरी मदीना 
३२ मित्तल नगर 
३३ दुर्लभल घटक सोसायटी 
३४ जामचा मळा 
३५ बोरसे कॉलनी 
३६ के डी मिस्तरी कॉम्प्लेक्स 
३७ सोना कब्रस्तान 
३८ सोना मज्जीद 
३९ अग्रसेन पुतळा 
४० अग्रवाल नगर 
४१ यल्लमा मंदिर 
४२ अभय नगर 
४३ राजाराम कॉलनी 
४४ निल कमल सोसायटी 
४५ देसरा मैदान 
४६ वल्लभ नगर 
४७ राजवाडे नगर 
४८ विशाल नगर 
४ ९ कल्पतरू सोसायटी 
५० पश्चिम हुडको 
५१ कोरके नगर 
५२ सोसायटी पंप 
५३ मायक्रो टॉवर 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार 


ते 


बुधवार , नोव्हेंबर ५-११ , २०१५ / कार्तिक १४-२० , 


शके १ ९ ३७ 


( २ ) आझादनगर पोलीस ठाणे 


अ . क्र . 


अ . क्र . 


क्षेत्राचे नाव 


क्षेत्राचे नाव 

( २ ) 


( १ ) 


( १ ) 


( २ ) 


१ भिलाटी जुने धुळे 
२ भोई वाडा जुने धुळे 
३ जुने धुळे परिसर 
४ खुनी मज्जीद 
५ सुभाष नगर 
६ गायकवाड चौक 
७ फुले कॉलनी 
८ पारोळा रोड 
९ गांधी नगर 
१० मनमाड जिन 
११ काजी प्लॉट 
१२ रमजानबाबा नगर 
१३ झोपडपट्टी नगर 
१४ मच्छी 

बाजार 
१५ 

मक्का मज्जीद 
१६ चैनी रोड 
१७ माधवपुरा 
१८ पाचकंदील 
१ ९ राजकमल टॉकिज 
२० घडीवाली मज्जीद 
२१ मौलवीगंज 
२२ महेश्वरी सोसायटी 
२३ रामनगर 
२४ स्वामीविवेकानंद कॉलनी 
२५ शांती नगर 
२६ संभाजी नगर 
२७ सुपडु आप्पा कॉलनी 
२८ अन्सारीनगर मज्जीद 
२ ९ हमाल मापाडी प्लॉट 
३० शब्बीरनगर (भंगारबाजार ) 


३१ कानोसा स्कुल 
३२ नटराज टॉकिज 
३३ 

माधव कॉलनी 
३४ राजहंस कॉलनी 
३५ नित्यानंद नगर 
३६ पंडित कॉलनी 
३७ बडगुजर प्लॉट 
३८ पटेल नगर 
३ ९ वाखरकर नगर 
४० मार्केटयार्ड परिसर 
४१ स्वॉमिल परिसर 
४२ महावीर कॉलनी 
४३ खोपडेनगर 
४४ दिल्लीवाला जिन 
४५ साईग्रामनगर 
४६ वरखेडी रोड 
४७ शेतकीशाळा 
४८ पारोळा चौफुली 
४ ९ रामचंद्रनगर 
५० पवननगर 
५१ स्वामीनारायण नगर 

अभय कॉलेज 
५३ महाविद्यालय परिसर ( कृषी महाविद्यालय ) 
५४ डोंगरे महाराज नगर 
५५ नगरपालिका क्षेत्रांतर्गत ( जूना आग्रारोड भाग ) 
५६ ताशा गल्ली 
५७ बोरा कॉलनी 
५८ गल्ली नं . ४,५,६,७ सर्व भाग 
५ ९ अक्सानगर 
६० राजीव गांधीनगर 


५२ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कैलास गायकवाड , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ५-११, २०१५ / कार्तिक १४-२०, शके १९ ३७ 


3 


HOME DEPARTMENT 
Mantralaya , 2nd Floor, Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mumbai 400 032, dated the 29th October 2015 


NOTIFICATION 


CODE OF CRIMINAL PROCEDURE , 1973. 

No. TTC.0115 /CR - 245 / Pol-3. — In exercise of the powers conferred by clause (s ) of its section 2 
of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( 2 of 1974 ), in its application to the State of Maharashtra , 
and in suppression of all the previous notifications , orders or instruments issued in this behalf , in so 
far as they relate to the Chalisgaon Road Police Station and Azadnagar Police Station in the Dhule 
District , the Government ofMaharashtra hereby declares the places mentioned in the Schedule to 
be Chalisgaon Road Police Station and Azadnagar Police Station under the Superintendent of Police , 
Dhule , District Dhule and directs that each of the said Police Stations so declared shall include 
local the areas specified against each of them . 

Schedule 
( 1 ) Chalisgaon Road Police Station 


Sr. No. 


Sr. No. 


Name of Villages 

( 2 ) 


Name of Villages 

( 2 ) 


( 1 ) 


( 1 ) 


1 Alanlkar Society 
2 Sant Janagade Maharaj Nagar 
3 Navnath Nagar 
4 Manik Nagar 
5 Sant Narhari Colony 
6 Mahadeo Mandir 
7 Gajanan Mandir 
8 Gajanan Society 
9 Gafur Nagar 
10 Kazi Plot 
11 Kabirganj 
12 Ambika Nagar 
13 Najam Nagar 
14 Jaishankar Colony 
15 Ajmera Nagar 
16 Surya Mandir 
17 Aisha Nagar 
18 Garibnavaj Nagar 
19 Avishkar Colony 
20 East Hudco 
21 Sugandha Nagar 
22 Saptshrungi Nagar 
23 Mahavir Society 
24 80 Feet Road (Divided ) 
25 Vadjai Nagar (Divided ) 
26 Tiranga Chowk 
27 Chandramani Chowk 


28 Municipal Colony 
29 Majjid Jama 
30 Fafodas Nagar 
31 Nurimadina 
32 Mittal Nagar 
33 Durlabhal Society 
34 Jamchamala 
35 Borse Colony 
36 K. D.Mistri Complex 
37 Sona Kabrastan 
38 Sona Majjid 
39 Agrasen Putala 
40 Agrawal Nagar 
41 Yallamme Mandir 
42 Abhay Nagar 
43 Rajaram Colony 
44 Nilkamal Society 
45 Desra Maidan 
46 Vallabh Nagar 
47 Rajwade Nagar 
48 Vishal Nagar 
49 Kalpataru Society 
50 West Hudco 
51 Korke Nagar 
52 Society Pump 
53 Mycro Tower 


भाग चार - अ -२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ५-११, २०१५ / कार्तिक १४-२० , शके १९ ३७ 


(2 ) Azadnagar City Police Station 
Sr. No. Name of Villages 

Sr. No. Name of Villages 
( 1 ) ( 2 ) 

( 1 ) 

( 2 ) 
Bhilati June Dhule 

32 Natraj Talkies 
2 Bhoiwada June Dhule 

33 Madhav Colony 
3 June Dhule Parisar 

34 Rajhans Colony 
4 Khune Masjid 

35 Nitynand Nagar 
5 Subhash Nagar 

36 Pandit Colony 
6 Gaikwad Chowk 

37 Badgujar Plot 
7 Fule Colony 

38 Patel Nagar 
8 Parola Road 

39 Wakharkar Nagar 
9 Gandhi Nagar 

40 Market Yard Parisar 
10 Manmad Jin 

41 Saw Mill Parisar 
11 Kazi Plot 

42 Mahavir Colony 
12 Ramjanbaba Nagar 

43 Khopade Nagar 
13 Zopadpatti Nagar 

44 Dilliwala Jin 
14 Macchi Bajar 

45 Saigram Nagar 
15 Makka Masjid 

46 Warkhedi Road 
16 Chaini Road 

47 Shetki Shala 
17 Madhavpura 

48 Parola Chaufuli 
18 Pachkandil 

49 Ramchandra Nagar 
19 Rajkamal Talkies 

50 Pavan Nagar 
20 Ghadiwali Masjid 

51 SwamiNarayan Nagar 
21 Maulviganj 

52 Abhay Collage 
22 Maheshwari Society 

53 Mahavidyalaya Parisar (Krishi 
23 Ramnagar 

Mahavidyalaya ) 
24 Swami Vivekanand Colony 

54 Dongare Mahara Nagar 
25 Shanti Nagar 

55 Nagarpalika Kshetrantargat 

( Juna Agra Road Bhag ) 
26 Sambhaji Nagar 

56 Tasha Galli 
27 Supduappa Colony 

57 Bora Colony 
28 Ansarinagar Masjid 

58 Galli No. 4,5,6,7 
29 HamalMapadi Plot 

59 

Axa Nagar 
30 Shabbirnagar (Bhangar Bazar) 

60 Rajiv GandhiNagar 
31 Kanosa School 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


KAILAS GAIKWAD , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ५-११, २०१५ / कार्तिक १४-२०, शके १ ९३७ 


११ 


. 


गृह विभाग 


मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०१५ 

अधिसूचना 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ . 

क्रमांक टीटीसी. १२१५/ प्र.क्र . २३२ / पोल-३. - फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ ( सन १९ ७४ अधिनियम क्र . २) ही महाराष्ट्र राज्यास 
लागू करताना , तिच्या कलम २ ( एस ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून या संबंधात पूर्वी काढलेल्या सर्व अधिसूचनांचे 
त्यांचा सोलापूर जिल्ह्यातील पोलीस अधीक्षक , सोलापूर ( ग्रामीण ) यांचे कार्यक्षेत्राखालील वैराग पोलीस ठाणे, पांगरी पोलीस ठाणे आणि 
पंढरपूर पोलीस ठाणे यांचेशी जेथवर संबंध आहे, तेथवर त्यांचे अधिक्रमण करून महाराष्ट्र शासन या अधिसूचनेतील अनुसूचिमध्ये नमूद 
केलेले स्थानिक क्षेत्र पोलीस अधीक्षक , सोलापूर ( ग्रामीण ) यांचे कार्यक्षेत्राखालील बार्शी तालुका पोलीस ठाणे, वैराग पोलीस ठाणे, पांगरी 
पोलीस ठाणे, पंढरपूर तालुका पोलीस ठाणे तसेच पंढरपूर ग्रामीण पोलीस ठाणे असल्याचे घोषित करीत आहे आणि अशा घोषित केलेल्या 
प्रत्येक पोलीस ठाण्यांमध्ये त्याखाली निर्देश केलेल्या स्थानिक क्षेत्रांचा समावेश असेल असे निर्देशित करीत आहे : 

अनुसूची 


( अ ) 


बार्शी तालुका 

पोलीस ठाणे 


अ . क्र . 


अ . क्र . 


गावाचे नाव 

( २ ) 


गावाचे नाव 

( २ ) 


( १ ) 


( १ ) 


३१ 


१ अलीपूर 
२ खांडवी 
३ उपळाई ठोंगे 
४ वांगरवाडी 
५ शेंद्री 
६ गाताची वाडी 
७ कासारवाडी 
८ बळेवाडी 
९ कव्हे 
१० दडशिंगे 
११ सौंदरे 
१२ शेलगांव ( मा ) 
१३ फफाळवाडी 
१४ जामगांव 
१५ भोयरे 
१६ ताडसौंदने 
१७ वानेवाडी 
१८ शेळगांव ( व्ह ) 
१ ९ गाडेगांव 
२० कांदलगांव 


२४ लक्ष्याचीवाडी 
२५ उंबरगे 
२६ बावी ( आ ) 
२७ तावडी 
२८ अरणगांव 
२ ९ आगळगांव 
३० बाभुळगांव 

कुसळंब 
३२ धोत्रे 
३३ तावरवाडी 
३४ भोईजे 
३५ श्रीपतपिंपरी 
३६ गोडसेवाडी 
३७ कोरफळे 
३८ मालवंडी 

गुळपोळी 
४० तुर्क पिंपरी 
४१ सुर्डी 
४२ उंडेगाव 


३ ९ 


४३ रस्तापूर 


२१ खंडकलगाव 


२२ मांडेगाव 
२३ बेलगांव 


४४ पानगांव 
४५ कळंबवाडी ( आ ) 
४६ बोरगांव 


भाग चार - अ -२ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ५-११ , २०१५ / कार्तिक १४-२० , शके १९ ३७ 


( १ ) 


( २ ) 


( २ ) 


४७ चारे 
४८ चुंब 
४ ९ धामणगांव 


५४ 

धनगरवाडी 
५५ भानसाळे 
५६ 

देवगांव 
५७ धसपिंपळगांव 
५८ काटेगाव 
५ ९ नागोबाचीवाडी 


५० धानोर 
५१ कोरेगांव 
५२ पाथरी 
५३ खडकोणी 


तुळशीराम पोलीस चौकी 


अ . क्र . 


गावाचे नाव 


अ . क्र . 


गावाचे नाव 

( २ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( १ ) 


१ लोखंड गल्ली 


आझाद चौक 


२ 
३ पटेल चौक 
४ भगवंत मंदिर 


५ महाद्वार चौक 
६ मंगळवार पेठ 
७ ४२२ एरिया 


सुभाषनगर पोलीस चौकी 


अ . क्र . 


अ . क्र . 


गावाचे नाव 


गावाचे नाव 

( २ ) 


( १ ) 


( १ ) 


( २ ) 


३ जावळे प्लॉट 


१ सुभाषनगर 
२ वाणी प्लॉट 


शिवाजीनगर पोलीस चौकी 


अ . क्र . 


गावाचे नाव 


अ . क्र . 


गावाचे नाव 


( १ ) 


( २ ) 


( १ ) 


( २ ) 


१ कुटुंवारी रोड 
२ शिवशक्ती मैदान 


३ शिवाजी कॉलेज 
४ डॉ . जगदाळे मामा हॉस्पीटल 


( ब ) वैराग पोलीस ठाणे 


अ . क्र . 


अ . क्र . 


गावाचे नाव 


गावाचे नाव 

( २ ) 


( १ ) 


( १ ) 


( २ ) 


१ गौडागांव 
२ पिंपरी ( आर ) 
३ इंदापूर 
४ झाडी 
५ झरेगांव 
६ संगमनेर 
७ रुई 


८ रऊळगांव 
९ बोरगाव ( झाडी) 
१० भातंबरे 
११ तांबेवाडी 
१२ उपळे ( दुमाला) 
१३ निंबळक 
१४ चिंचखोपन 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ५-११, २०१५ / कार्तिक १४-२०, शके १९ ३७ 


१३ 


. 


( १ ) 


( २ ) 


( २ ) 


१५ जवळगांव नं . १ 
१६ जवळगांव नं . २ 


१७ भालगांव 
१८ भांडेगांव 
१ ९ मानेगांव 
२० इर्लेवाडी 
२१ इर्ले 
२२ यावली 
२३ काळेगांव 
२४ घाणेगांव 
२५ पिंपरी ( पा ) 
२६ हिंगणी ( पा ) 
२७ जामगांव ( पा ) 


३५ मुंगशी ( वा ) 
३६ ढोराळे 
३७ सासूरे 
३८ तळशीदासनगर 
३ ९ हळदूगे 
४० रातंजन 
४१ नांदणी 
४२ लाडोळे 
४३ सर्जापूर 
४४ हत्तीज 
४५ हिंगणी ( आर ) 
४६ मुंगशी ( आर ) 
४७ वैराग शहर 
४८ सारोळे 
४ ९ मालेगाव 
५० मिर्झनपूर 
५१ आळजापूर 
५२ कासारी 
५३ आंबेगाव 
५४ कळंबवाडी ( पा ) 


२८ साकत 
२९ पिंपळगांव ( पा ) 
३० शेळगांव ( आर ) 
३१ राळेरास 


३२ धामणगांव 
३३ तडवळे 
३४ दहिटणे 


( क ) पांगरी पोलीस ठाणे 


अ . क्र . 


गावाचे नाव 


अ . क्र . 


गावाचे नाव 


( १ ) 


( २ ) 


( १ ) 


( २ ) 


१ मळेगांव 


१४ पिंपळवाडी 


१५ 


उक्कडगाव 


१६ 


चिंचोली 
गोरमाळे 


१७ 


१८ 


झानपूर 
कापरी 


१ ९ 


२० 


२ खामगांव 
३ तांदूळवाडी 
४ चिखडें 
५ येळंब 
६ घारी 
७ पुरी 
८ महागाव 
९ पिंपळगांव दे. 
१० पांगरी 
११ नारी 
१२ शिराळे 
१३ कारी 


ममदापूर 
पांढरी 


२१ 


२२ 


सवरगाव ( का ) 


२३ 


वालवड 


२४ घोळवेवाडी 
२५ ढोणेवाडी 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ५-११, २०१५ / कार्तिक १४-२० , शके १९ ३७ 


( ड ) पंढरपूर ग्रामीण पोलीस ठाणे 


अ . क्र . 


अ . क्र . 


गावाचे नाव 

( २ ) 


गावाचे नाव 

( २ ) 


( १ ) 


( १ ) 


१ कौठाळी 
२ शिरढोण 
३ वाखरी 
४ शेळवे 


१३ शेंडगेवाडी 
१४ केसरकरवाडी 
१५ जैनवाडी 
१६ भाळवणी 


१७ धोडेवाडी 


१८ 


सुपली 
पळशी 


१ ९ 


५ खेडभाळवणी 
६ भंडीशेगांव 
७ तिसंगी 
८ पिराची कुरोली 
९ वाडी कुरोली 
१० गादेगांव 


२० 


गार्डी 


२१ लोणारवाडी 
२२ कोर्टी 


११ उपरी 


२३ 


बोहाळी 


१२ सोनके 


२४ उंबरगांव 


( इ) पंढरपूर तालुका पोलीस ठाणे 


अ . क्र . 


अ . क्र . 


गावाचे नाव 

( २ ) 


गावाचे नाव 

( २ ) 


( १ ) 


( १ ) 


१ 


टप्पा 


१८ 


आढीव 


२ खर्डी 


३ तपकिरीशेटफळ 
४ तन्हाळी 
५ चिंचुबे 
६ सिद्धेवाडी 


१ ९ तुगंत 
२० नारायणचिंचोली 
२१ ईश्वरवठार 
२२ भैरवनाथवाडी 
२३ शेगांवदुमाला 
२४ भटुंबरे 
२५ चिंचोलीभोसे 
२६ गुरसाळे 
२७ अजौती 


७ राझंणी 


८ शिरगाव 


९ तरटगांव 


१० चळे 


११ कोंढरकी 


२८ 


अजनसोंड 


१२ आंबे 


२ ९ 


बिटरगाव 


१३ सरकोली 


३० देगाव 


१४ नेपतगाव 


१५ ओझेवाडी 
१६ रोपळे 


३१ पु. टाकळी 
३२ चिंचणी 
३३ विठ्ठलवाडी 
३४ सुस्ते 


१७ बाभुळगाव 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ५-११, २०१५ / कार्तिक १४-२०, शके १९ ३७ 


१५ 


( १ ) 


( २ ) 


( २ ) 


३५ पुळुज 


४४ पोहरगाव 


४५ 


विटे 


३६ पुळुजवाडी 
३७ शंकरगाव 


३८ 


अंबचिचोली 


४७ 


४६ लक्ष्मीटाकळी 

मुंढेवाडी 
४८ गोपाळपूर 
४ ९ कासेगांव 


३ ९ नळी 


४० 


५० 


तावशी 


तारापुर 
४१ मगरवाडी 
४२ फुलचिचोली 
४३ खरसोळी 


५१ एकलासपुर 
५२ अनवली 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कैलास गायकवाड , 
शासनाचे उप सचिव . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ५-११, २०१५ / कार्तिक १४-२० , शके १९ ३७ 

HOME DEPARTMENT 
Mantralaya , 2nd Floor, Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mumbai 400 032 , dated the 29th October 2015 


NOTIFICATION 


CODE OF CRIMINAL PROCEDURE , 1973. 

No. TTC . 1215 /CR - 232 /Pol-3. — In exercise of the powers conferred by clause ( s ) of its section 2 
of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( 2 of 1974 ), in its application to the State of Maharashtra , 
and in suppression of all the previous notifications , orders or instruments issued in this behalf, in so 
far as they relate to the local area specified in the schedule appended hereto , the Government of 
Maharashtra hereby declares the places mentioned in the Schedule to be Barshi Police Station , 
Vairag Police Station , Pangari Police Station , Pandharpur Rural Police Station and Pandharpur 
City Police Station under the Superintendentof Police , Solapur (Rural), District Solapur and directs 
that each of the said Police Stations so declared shall include local the areas specified against each 
of them . 

Schedule 


( A ) Barshi Taluka Police Station 


Sr. No. 

( 1 ) 


Name of the Area 

( 2 ) 


Sr. No. 

( 1 ) 


Name of the Area 

( 2 ) 


1 Alipur 
2 Khandvi 
3 Uplai thonge 
4 Vangarwadi 
5 Shendri 
6 Gatachi wadi 
7 Kasarwadi 
8 Balewadi 
9 Kavhe 
10 Dadshinge 
11 Soundare 
12 Shelgoan (Ma) 
13 Fafalwadi 
14 Jamgaon 
15 Bhoyare 
16 Tadsoundane 
17 Vanewadi 
18 Shelgaon (vha ) 
19 Gadegaon 
20 Kandalgaon 
21 Khandkalgaon 
22 Mandegaon 
23 Belgaon 
24 Lakshyachiwadi 
25 Umbrage 
26 Bavi ( A ) 
27 Tavadi 
28 Arangaon 
29 Agalgaon 
30 Babhulgaon 


31 Kusalamb 
32 Dhotre 
33 Tavarwadi 
34 Bhoije 
35 Shripatpimpri 
36 Godsewadi 
37 

Korfale 
38 Malwandi 
39 Gulpoli 
40 Turkpimpari 
41 Surdi 
42 Undegaon 
43 Rastapur 
44 

Pangaon 
45 Kalambwadi ( A ) 
46 Borgaon 
47 Chare 
48 Chumb 
49 Dhamangaon 
50 Dhanore 
51 Koregaon 
52 pathari 
53 Khadkoni 
54 Dhangarwadi 
55 Bhansale 
56 Devgaon 
57 Dhaspimpalgaon 
58 Kategaon 
59 Nagobachiwadi 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ५-११, २०१५ / कार्तिक १४-२०, शके १९ ३७ 


१७ 


Tulashiram Police Chowky 

Sr. No. 


Sr. No. 


Name of the Area 


Name of the Area 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 Lokhand galli 
2 Azad chowk 
3 Patel Chowk 
4 Bhagavant Mandir 


5 Mahadwar Chowk 
6 Mangalwar peth 
7 422 area 


Sr. No. 


Subhash Nagar Police Chowky 
Name of the Area 

Sr. No. Name of the Area 
( 2 ) 

( 1 ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


1 


3 Javale plot 


Subhash Nagar 
2 Vani plot 


Shivaji Nagar Police Chowky 

Sr. No. Name of the Area 


Name of the Area 


Sr. No. 

( 1 ) 


( 2 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 Kurduwadi road 
2 Shivshakati Maidan 


3 Shivaji collage 
4 Dr. Jagdale mama hospital 


Sr. No. 


Name of the Area 


( B ) Vairag Police Station 

Sr. No. 

( 1 ) 


Name of the Area 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 2 ) 


1 Goudgaon 
2 Pimpri ( R ) 
3 Indapur 
4 Zadi 
5 Zaregaon 
6 Sangamner 
7 Rui 
8 Raulgaon 
9 Borgaon (Zadi ) 
10 Bhatambre 
11 Tambewadi 
12 Uple (dumala ) 
13 Nimbalak 
14 Chinchkhopan 
15 Jalgaon No. 1 
16 Jalgaon No. 2 
17 Bhalgaon 
18 Bhandegaon 
19 Manegaon 


20 Irlewadi 
21 Irle 
22 Yawali 
23 Kalegaon 
24 Ghanegaon 
25 Pimpri ( pa ) 
26 Hingni ( pa ) 
27 Jamgaon (pa) 
28 Sakat 
29 Pimpalgaon ( pa ) 
30 Shelgaon ( R ) 
31 Raleras 
32 Dhamangaon 
33 Tadavale 
34 Dahitane 
35 Mungashi ( va ) 
36 Dhorale 
37 Sasure 
38 Tulshidas Nagar 


भाग चार - अ -३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ५-११ , २०१५ / कार्तिक १४-२० , शके १९ ३७ 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


39 Halduge 
40 Ratanjan 
41 Nandani 


42 Ladole 


47 Vairag city 
48 Sarole 
49 Malegaon 
50 Mirzanpur 
51 Aljapur 
52 Kasari 
53 Ambegaon 
54 Kalambwadi (pa ) 


43 Sarjapur 
44 Hattij 
45 Hingani ( R ) 
46 Mungashi ( R ) 


Sr. No. 


Name of the Area 


(C ) Pangari Police Station 

Sr. No. 

( 1 ) 


Name of the Area 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 2 ) 


1 Malegaon 
2 Khamgaon 
3 Tandulwadi 
4 Chikharde 
5 Yelamb 
6 Ghari 
7 Puri 
8 Mahagaon 
9 Pimpalgaon de . 
10 Pangari 
11 Nari 
12 Shirale 
13 Kari 


14 Pimpalwadi 
15 Ukkadgaon 
16 Chincholi 
17 Goremale 
18 Zanpur 
19 Kapari 
20 Mamadapur 
21 Pandhari 
22 Savargaon (ka ) 
23 Valavad 
24 Gholvewadi 
25 Dhonewadi 


(D ) Pandharpur Rural Police Station 


Sr. No. 


Sr. No. 


Name of the Area 


Name of the Area 

( 2 ) 


( 1 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 


Kouthali 


2 Shirdhon 


3 Wakhari 
4 Shelve 
5 Khedbhawani 
6 Bhandishegaon 
7 Tisangi 
8 Pirachi Kuroli 
9 Wadi Kuroli 
10 Gadegaon 
11 Upari 
12 Sonke 


13 Shendgewadi 
14 Kesarkarwadi 
15 Jainwadi 
16 Bhalwani 
17 Dhodewadi 
18 Supali 
19 Palashi 
20 Garadi 
21 Lonarwadi 


22 Korti 
23 Bohali 
24 Umbargaon 


To 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ५-११, २०१५ / कार्तिक १४-२०, शके १९ ३७ 


Sr. No. 


( E ) Pandharpur Taluka Police Station 
Name of the Area 

Sr. No. Name of the Area 
( 2 ) 

( 1 ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


1 Тарра 
2 Khardi 
3 Tapkirishetphal 
4 Tanhali 
5 Chinchube 
6 Siddhewadi 
7 Ranzani 
8 Shirgaon 
9 Taratgaon 
10 Chal 
11 Kondharki 
12 Aambe 
13 Sarkoli 
14 Nepatgaon 
15 Ozewadi 
16 Ropale 
17 Babulgaon 
18 Adhive 
19 Tungat 
20 Narayanchincholi 
21 Ishwarwathar 
22 Bhairawnathwadi 
23 Shegaon Dumale 
24 Bhatumbare 
25 Chincholibhose 
26 Gursale 


27 Ajouti 
28 Ajansond 
29 Bitargaon 
30 Degaon 
31 Pu . Takli 
32 Chinchani 
33 Vitthalwadi 
34 Suste 
35 Puluj 
36 Pulujwadi 
37 Shankargaon 
38 Ambchincholi 
39 Nali 
40 Tarapur 
41 Magarwadi 
42 Phulchincholi 
43 Kharsoli 
44 Pohargaon 
45 Vite 
46 Lkshmi Takli 
47 Mundhewadi 
48 Gopalpur 
49 Kasegaon 
50 Tawasi 
51 Eklaspur 
52 Anawali 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


KAILAS GAIKWAD , 
Deputy Secretary to Government . 


भाग चार - अ -३ अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ५-११, २०१५ / कार्तिक १४-२० , शके १९ ३७ 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१५ . 


सूचना 


युद्धाभ्यास , मैदानी गोळीबार आणि तोफखाना यांचा सराव अधिनियम , १९ ३८ . 

क्रमांक एफएपी . २०१५ / प्र.क्र . २२८ / टी -१.- युद्धाभ्यास , मैदानी गोळीबार आणि तोफखाना यांचा सराव अधिनियम , १९ ३८ (१९ ३८ 
चा ५ ) याच्या कलम ९ च्या पोट- कलम ( ३) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, सोबतच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविलेल्या 
महाराष्ट्र शासन अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्रमांक एफएपी . ४५०६/ प्र.क्र . ५२/ टी -१, दिनांक २९ ऑगस्ट २००७ मध्ये अधिसूचित 
केलेल्या क्षेत्रात , सदर सूचना निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून , दोन महिन्यांचा कालावधी संपल्यानंतर , उक्त अधिनियमातील कलम ९ च्या 
पोट- कलम ( २ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून , अंतिम अधिसूचना निर्गमित करण्याचा शासनाचा इरादा आहे. यास्तव, दिनांक 
१ नोव्हेंबर २०१५ पासून सुरू होणाऱ्या आणि दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१६ रोजी संपणाऱ्या कालावधीत (दोन्ही दिवस धरून ) जिवंत दारूगोळ्यांचा 
वापर करून मैदानी गोळीबार व तोफखाना यांचा सराव करण्यास प्राधिकृत करण्यासाठी सूचना देण्यात येत आहे : 

अनुसूची 


वेळ 


महिना 
( १ ) 


फिल्ड फायरींग आणि पॅक्टीसचा कालावधी व दिनांक 

( २ ) 


( ३ ) 


. 


नोव्हेंबर, २०१५ (दिवस ) २,३,४,५,६,७,९, १०,१२,१३,१४,१६,१७,१८,१ ९ ,२०,२१,२३,२४,२६,२७, २८,३० . 
नोव्हेंबर , २०१५ ( रात्री ) ३,५,६,१०,१२,१३,१७,१ ९, २०,२४,२६,२७ 


८-३० ते १८-३० 
१ ९ -०० ते २२-०० 


डिसेंबर , २०१५ (दिवस ) १,२,३,४,५,७,८ ,९,१०,११,१२,१४,१५,१६,१७,१८,१ ९, २१,२२,२३,२४ , २६,२८,२९,३०,३१ 
डिसेंबर , २०१५ ( रात्री ) १,३,४,८,१०,११,१५,१७,१८,२२,२४,२९, ३१ 


८-३० ते १८-३० 
१ ९ -०० ते २२-०० 


जानेवारी , २०१६ (दिवस ) १,२,४,५,६,७,८ ,९,११,१२,१३,१५,१६,१८,१ ९, २०,२१,२२,२३,२५,२७, २८,२९ ,३० 
जानेवारी , २०१६ ( रात्री ) १,५,७,८,१२,१५,१ ९, २१,२२,२८,२९ 


८-३० ते १८-३० 
१ ९ -०० ते २२-०० 


८-३० ते १८-३० 


फेब्रुवारी, २०१६ (दिवस ) १,२,३,४,५,६,८,९, १०,११,१२,१३,१५,१६,१७,१८,१९, २०,२२,२३,२४, २५,२६,२७,२९ 
फेब्रुवारी, २०१६ ( रात्री ) २,४,५,९,११,१२,१६,१८,१९, २३,२५,२६ 


१९ -०० ते २२-०० 


१,२,३,४,५,७ , ९ ,१०,११,१२,१४,१५,१६,१७,१८,१ ९ , २१,२२,२४,२६,२८ , २ ९ , ३०,३१ 


मार्च, २०१६ (दिवस ) 
मार्च, २०१६ ( रात्री) 


८-३० ते १८-३० 
१ ९ -०० ते २२-०० 


१,३,४,१०,११,१५,१७,१८,२२,२४,२ ९ , ३१ 


" 


१,२,४,५,६,७,८ , ९, ११,१२,१३,१४,१६,१८,१ ९ , २०,२१,२२,२३,२५,२६ , २७,२८,२ ९ , ३० 


एप्रिल , २०१६ (दिवस ) 
एप्रिल, २०१६ ( रात्री ) 


८-३० ते १८-३० 
१ ९ -०० ते २२-०० 


१,५,७,८,१२,१४,१ ९ , २१,२२,२६,२८,२ ९ 


२,३,४,५,६,७ ,९ ,१०,११,१२,१३,१४,१६,१७,१८,१९ ,२०,२३,२४,२५,२६, २७,२८,३०,३१ 


मे , २०१६ (दिवस ) 
मे , २०१६ ( रात्री) 


८-३० ते १८-३० 
१ ९ -०० ते २२-०० 


३,५,६,१०,१२,१३,१७,१ ९ , २०,२४,२६,२७,३१ 


१,२,३,४,६,८ , ९, १०,११,१३,१४,१५,१६,१७,१८,२०,२१,२२,२३,२४,२५, २७,२८,२९ , ३० 


जून , २०१६ (दिवस ) 
जून, २०१६ ( रात्री) 


८-३० ते १८-३० 
१ ९ -०० ते २२-०० 


२,३, ९ , १०,१४,१६,१७,२१,२३,२४,२८,३० 


१,२,४,५,६,७,८ , ९ ,११,१२,१३,१४,१५,१६,१८,१ ९ , २०,२१,२२,२३,२५,२६,२७,२८,२ ९ , ३० 


८-३० ते १८-३० 


" 


जुलै , २०१६ ( दिवस ) 
जुलै , २०१६ ( रात्री ) 


१,५,७,८,१२,१४,१५,१ ९ , २१,२२,२६,२८,२ ९ 


१ ९ -०० ते २२-०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ५-११, २०१५ / कार्तिक १४-२०, शके १९ ३७ 


२१ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


ऑगस्ट , २०१६ (दिवस ) १,२,३,४,५,६,८ ,९,१०,११,१२,१३,१६,१७,१८,१ ९,२०,२२,२३,२४,२६,२७,२९, ३०,३१ 
ऑगस्ट , २०१६ ( रात्री ) २,४,५,९ ,११,१२,१६,१८,१ ९, २३,२६,३० 
सप्टेंबर , २०१६ (दिवस ) १,२,३,५,६,७,८,९,१०,१२,१४,१५,१६,१७,१९,२०,२१,२२,२३,२४,२६, २७,२८,२ ९, ३० 
सप्टेंबर , २०१६ ( रात्री ) १,२,६,८ ,९ , १५,१६,२०,२२,२३,२७,२ ९ , ३० 


८-३० ते १८-३० 
१९ -०० ते २२-०० 
८-३० ते १८-३० 
१ ९ -०० ते २२-०० 


८-३० ते १८-३० 


ऑक्टोबर, २०१६ ( दिवस ) १,३,४,५,६,७,८,१०,१३,१४,१५,१७,१८,१९, २०,२१,२२,२४,२५,२६,२७, २८,२९, ३१ 
ऑक्टोबर , २०१६ ( रात्री ) ४,६,७,१३,१४,१८,२०,२१,२५,२७,२८ 


१ ९ -०० ते २२-०० 


सूचना. - वर ऊद्धृत केलेल्या तारखा या दिवसा आणि रात्री करावयाच्या गोळीबारासाठी रविवार व राष्ट्रीय सरकारी सुट्टी वगळून आहेत 
आणि प्रत्येक महिन्याच्या मंगळवार , गुरुवार व शुक्रवार या दिवशी गोळीबार सराव रात्री १०-०० वाजेपर्यंत चालू राहील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


शरद डोके , 
कार्यासन अधिकारी . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ५-११, २०१५ / कार्तिक १४-२० , शके १९ ३७ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 
Mantralaya , Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk , 

Mumbai 400 032 , Dated the 31st October , 2015 . 


Notice 


MANOEUVRES , FIELD FIRING AND ARTILLERY PRACTICE ACT , 1938 . 

No. FAP - 2015 / C.R.- 228/ T - 1. — Notice is hereby given under sub - section ( 3 ) of section 9 of the 
Manoeuvres, Field Firing and Artillery Practice Act , 1938 (V of 1938 ), that the Government of 
Maharashtra hereby proposes to issue a notification under sub - section (2 ) of section 9 of the said Act , 
immediately after the expiry of a period of two months from the date of the first publication of this 
notice in the OfficialGazette , authorising to carry out the field firing and artillery practices with live 
ammunition in the areas notified by the Government of Maharashtra under the Government 
Notification , Revenue and Forests Department, No. FAP.4506 /CR -52 / T - 1 , dated the 29th August 
2007 , in themonths, dates and times specified in the Schedule appended hereto , during the period 
commencing from the 01st November , 2015 and ending on the 31st October 2016 (both days inclusive ). 

Schedule 
Months Period of the field firing and practices and Dates 

Timing 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 


08.30h - 18.30h 


Nov., 2015 (Day ) 2,3,4,5,6,7,9,10,12,13,14,16,17,18,19,20,21,23,24,26,27,28,30 . 
Nov., 2015 (Night ) 3,5,6,10,12,13,17,19,20,24,26,27 


19.00h- 22.00h 


08.30h - 18.30h 


Dec., 2015 (Day 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,26,28 , 

29,30,31 
Dec., 2015 (Night) 1,3,4,8,10,11,15,17,18,22,24,29,31 


19.00h - 22.00h 


08.30h - 18.30h 


Jan., 2016 (Day ) 1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,15,16,18,19,20,21,22,23,25,27 , 

28,29,30 
Jan., 2016 (Night) 1,5,7,8,12,15,19,21,22,28,29 


19.00h - 22.00h 


08.30h - 18.30h 


Feb., 2016 (Day ) 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,22,23,24 , 

25,26,27,29 
Feb. 2016 (Night) 2,4,5,9,11,12,16,18,19,23,25,26 


19.00h - 22.00h 


08.30h - 18.30h 


Mar., 2016 (Day ) 1,2,3,4,5,7,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,24,26,28 , 

29,30,31 
Mar., 2016 (Night) 1,3,4,10,11,15,17,18,22,24,29,31 


19.00h - 22.00h 


08.30h - 18.30h 


Apr., 2016 (Day ) 1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,16,18,19,20,21,22,23,25,26 , 

27,28,29,30 
Apr. , 2016 (Night ) 1,5,7,8,12,14,19,21,22,26,28,29 


19.00h - 22.00h 


08.30h - 18.30h 


May , 2016 (Day ) 2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,23,24,25,26 , 

27,28,30,31 
May , 2016 (Night ) 3,5,6,10,12,13,17,19,20,24,26,27,31 


19.00h - 22.00h 


08.30h - 18.30h 


Jun ., 2016 (Day 1,2,3,4,6,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25 , 

27,28,29,30 
Jun ., 2016 (Night) 2,3,9,10,14,16,17,21,23,24,28,30 


19.00h - 22.00h 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार 


ते 


बुधवार, नोव्हेंबर ५-११ , २०१५ / कार्तिक १४-२०, शके १ ९३७ 


२३ 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


08.30h - 18.30h 


Jul., 2016 (Day ) 1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,25 , 

26,27,28,29,30 
Jul., 2016 (Night ) 1,5,7,8,12,14,15,19,21,22,26,28,29 


19.00h - 22.00h 


08.30h - 18.30h 


Aug., 2016 (Day ) 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20,22,23,24,26 , 

27,29,30,31 


Aug., 2016 (Night) 2,4,5,9,11,12,16,18,19,23,26,30 


19.00h - 22.00h 


08.30h - 18.30h 


Sept., 2016 (Day ) 1,2,3,5,6,7,8,9,10,12,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,26 , 

27,28,29,30 
Sept., 2016 (Night) 1,2,6,8,9,15,16,20,22,23,27,29,30 


19.00h - 22.00h 


08.30h - 18.30h 


Oct., 2016 (Day ) 1,3,4,5,6,7,8,10,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27, 

28,29,31 
Oct., 2016 (Night ) 4,6,7,13,14,18,20,21,25,27,28 


19.00h - 22.00h 


Note.— The above dates for Day and Night firings relate to all days of the week excluding Sundays 
and National Holidays for every Month and those for Night Firing relate to Tuesday , Thursday and 
Friday of every Month . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SHARAD DOKE , 
Section Officer. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


